सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
अहेरी, जिल्हा गडचिरोली येथे न्यायालयीन 
इमारत बांधण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११९/प्र.क्र.३०/कार्यासन-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ७ जानेवारी, २०२१. 


पहा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र.सीसीबी-३८०९/४०४/प्र.क्र.४१/का-१३, 
दिनांक ९ नोव्हेबर, २००९. 
२) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्यू ६०४५/१९८९(१५)/२५०/३०१६, दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ चे पत्र. 
प्रस्तावना: - 
अहेरी, जिल्हा गडचिरोली येथे न्यायलयीन इमारतीच्या येथील बांधकामासाठी 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये रु.३,४५,८७,०००/- इतक्या किंमतीस 
प्रशासकिय मान्यता देण्यात आळेली आहे. परंतु बांधकामाच्या खर्चात वाढ झाल्याने मा. 
उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्रमांक २ च्या पत्रान्वये, सदर बांधकामास, 
सुधारित प्रशासकिय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदरहू प्रस्तावास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय :- 


अहेरी, जिल्हा गडचिरोली येथे न्यायालयीन इमारत बांधण्याकरिता 
रु.४,३९,१७,४११/- (रुपये चार कोटी एकोणचाळीस लक्ष सतरा हजार चारही अकरा फक्त) 
इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन 
निर्णयाद्वारे सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. तपशिल सुधारित प्रशासकिय मान्यता 

क्र. (रक्‍कम पूर्ण रुपयांत) 
ae. | इमारत बांधकामाचा खर्च २,८३,७७,०३७.०० 
२. । आकस्मिक खर्च ११, ३५,०८१.०० 
३. ।रेनवाटर हार्वेस्टिंग २,००,०००.०० 
४. । विद्युतीकरण २२,५०,०००.०० 
fs भाववाढ ३९,०१,८४३.०० 
७. | स्टील लॉकर ६,५४,५००.०० 
८. ।४.९३% करारनामा अधीक दराने १५,८१,५९५.०० 
९. । अतिरिक्‍त बाबी २०,२०,२००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.३०/कार्यासन-१३ 


[aes | Plate Load Test 4O,000,00 
११. | Solar Equipment 9,00,000,00 
92. | Clause 3¢ amount 2&, 819,83 .00 
१३. | वस्तु-नि-सेवा कर ९,९९,४९२.०० 

एकूण ४,३९,१७,४११.०० 


२. ही सुधारीत प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 

अ) मूळ प्रशासकीय मान्यतेतील अटी लागू राहतील. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) काम करण्यापूर्वी व काम करताना आवश्यक त्या परवानग्या स्थानिक 
संस्थांकडून घेण्यात याव्यात. 

ड) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

इ) प्रस्तावांतर्गत कामात यापुढे कोणताही बदल करण्यात येऊ नये. 


ह प्रस्तावांतर्गत कामात बदल/वाढ करावयाची झाल्यास विहीत पध्दतीने 
मान्यता घेण्यात यावी. अन्यथा संबंधीत अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित 
करुन कारवाई करण्यात यावी. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च-०१-कार्यालयीन इमारती-५१ बांधकाम-(०३) न्यायदान केंद्र पुरस्कृत योजना 
(राज्य हिस्सा)-(०३)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम)-५३ मोठी बांधकामे (४०५९०६७२) व (२१) 
न्यायदान केंद्र पुरस्कृत योजना (केंद्र हिस्सा)-(२१)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम)-५३ मोठी 
बांधकामे (४०५९१२२२) या लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात 
तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.४९३/२०१९, दिनांक 
२७ डिसेंबर, २०१९, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.३९/१४४३, दिनांक ७ सप्टेंबर, 
२०२० तसेच, व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत 
समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ 
१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.३०/कार्यासन-१३ 


दघ. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२१०१०७१२५८२२४८१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Shailesh Shankar Khad 


° 
ht Law And Judiciary 
Department, postalCode=400032, st=Maharash 
Z 


9aa5f8dcff7c17e9b25dad79d7cd3ea3de9c8b34d1 
41605983438f896, 


‘ialNumb¢ 86 1 dOceafa25f48a5a2ac90639ceb2c06fa02705a583 
hankar Khad@ eae 


Date: 2021.01.07 13:02:02 +05'30' 


(शैलेश शां.खाडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


मा. सभापती ,विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्ष नेता ,विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 
प्रबंधक बी (SEQ शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गडचिरोली. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन , 
मुंबई व नागपूर, 
९) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली. 

० कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), अहेरी, गडचिरोली. 

(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 
१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१३) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१४) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१५) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६) महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१७) कक्ष अधिकारी, का. ११व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१८)निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


